Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015- 17 


CAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ५१] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१-२७, २०१७ / अग्रहायण ३० -पौष ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


१ -९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


नाही . । भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१ -१४ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा., अ , क्र . १८३१ . 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा . - १. उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अ.व.प्र .क्र . २, अमरावती यांचे पत्र क्र . कावि- २२८५-२०१७, दिनांक ३०- १०- २०१७. 

२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 
३. नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक . 

आदेश 


क्रमांक अ . का - प्र. अ .- भूसंपादन - कावि - ९४५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा अन्वये साठवण तलाव प्रकल्पाअंतर्गत बुडित क्षेत्राचे कामाकरीता एकूण क्षेत्र ४.४८ हे . आर खाजगी जमीन संपादित 
करणेकरीता मौजा कोठा या भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जि . प. पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . १५ -४७ 
२०१४- १५ , मौजा कोठा, ता . धारणी, जि . अमरावती ह्या प्रकरणामध्ये भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
अ - एक - १ (१५३८ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१- २७, २०१७/ अग्रहायण ३०- पौष ६ , शके १९३९ 


हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ११ अधिसूचना दिनांक २७ -०८ - २०१५ ला प्रसिद्ध करण्यात येऊन तद्नंतर कलम १९ अधिसूचना 
दिनांक ११- ०५ - २०१६ ला प्रसिद्ध करण्यात आली. कलम २१ ( १) ( २) च्या नोटिस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात आल्या , त्यावर प्राप्त 
आक्षेपाचा निपटारा संबंधित यंत्रणेकडून आक्षेप पुर्तता अहवाल सादर करण्यात आले. तसेच कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर संबंधित यंत्रणेस 
प्रकरणामध्ये लागणारा एकूण रु . ५२, ३५ ,०७७ निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरणामध्ये यंत्रणेकडून रु . ३२, २८ ,२३४ रक्कम प्राप्त 
होऊन उर्वरित रु . २० , ०६, ८४३ रक्कम अप्राप्त आहे. विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही करता आली 
नाही . त्यामुळे दिनांक १८ - ०८ - २०१७ ला प्रकरण प्रारूप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल संपादन कायदा , २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग -४ब , दिनांक ०१- ०८ - २०१६ प्रमाणे नियम १४( १ ) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधीची उर्वरित रक्कम ही 
अंतिम निवाडा कार्यवाही पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे , त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नविन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा 
जाहीर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते , अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचेदिनांक ११ -०९ - २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्र. क्र . ७७ ( भाग २)- अ -२ , 
दिनांक ११-०९- २०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे. आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेला भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित 
केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा 
प्रकल्प , क्रमांक २ , अमरावती यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणामध्ये वरीलप्रमाणे विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम २५ 
अंतर्गत तरतूदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा जाहीर करण्याची मुदत ( १२ महिने ) 
संपल्यानंतर निवाडा जाहीरर करण्यास्तव पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे . याबाबत सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही करावी . 


दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १८३२ . 


वाचा . - १. उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अ.व .प्र. क्र . २, अमरावती यांचे पत्र क्र . कावि- २३४७ - २०१७, दिनांक १३ - ११- २०१७. 


२ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 


३ . नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक . 


आदेश 


क्रमांक अ . का -प्र . अ .- भूसंपादन- कावि -१०१६- २०१७. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचा अन्वये सोनगांव शिवणी ल .पा . प्रकल्पाअंतर्गत बुडित क्षेत्राचे कामाकरीता एकूण क्षेत्र ३. ३८ हे. आर खाजगी जमीन 
संपादित करणेकरीता मौजा बग्गी या भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता , उर्ध्ववर्धा कालवे विभाग क्र . १ , अमरावती यांचेकडील 
भू. सं.प्र.क्र . ०३-४७- २०१३- १४ , मौजा बग्गी, ता . चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती ह्या प्रकरणामध्ये भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम ११ अधिसूचना दिनांक २९ - ०५ - २०१५ ला प्रसिद्ध करण्यात येऊन तदनंतर कलम 
१९ अधिसूचना दिनांक ०७- ०९- २०१६ ला प्रसिद्ध करण्यात आली . कलम २१ ( १) (२ ) च्या नोटीस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात 
आल्या त्यावर प्राप्त आक्षेपाचा निपटारा संबंधित यंत्रणेकडून आक्षेप पूर्तता अहवाल सादर करण्यात आले तसेच कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर 
संबंधित यंत्रणेस प्रकरणामध्ये लागणारा एकूण रु . ७८ ,४४ ,८९८ निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरणामध्ये यंत्रणेकडून रु . ४८ , ७४,१७५ 
रक्कम प्राप्त होऊन उर्वरित रु . २९ , ७३, ७२३ रक्कम अप्राप्त आहे . विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही करता 
आली नाही . त्यामुळे दिनांक १२-१०- २०१७ ला प्रकरण प्रारूप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल्याने भूसंपादन कायदा , २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र असाधारण भाग- ४ब , दिनांक ०१-०८ -२०१६ प्रमाणे नियम १४( १) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधीची उर्वरित रक्कम 
ही अंतिम निवाडा कार्यवाही पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे , त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही अशी तरतूद आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१- २७ , २०१७ / अग्रहायण ३० - पौष ६ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, नविन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा 
जाहीर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते , अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक ११ - ०९ - २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध अधिसूचना क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ ( भाग २)- अ-२ , 
दिनांक ११- ०९ -२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे. आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेला भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित 
केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) अपर वर्धा 
प्रकल्प , क्रमांक २, अमरावती यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे ; । 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणामध्ये वरीलप्रमाणे विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम २५ 
अंतर्गत तरतूदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा जाहिर करण्याची मुदत ( १२ महिने ) 
संपल्यानंतर निवाडा जाहीर करण्यास्तव पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे . सदर अधिसूचना अधिनियमामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
जिल्हा कार्यालयाचे वेबसाईटवर प्रसिद्धी करण्यात यावी . याबाबत सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही करावी . 


प्रक 


अमरावती : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १८३३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ .- भूसंपादन - कलि - कावि -११७७- २०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं- कावि -३३- २०१७, दिनांक १७- १- २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७- २०१७ - २०१८ , गाव बाणगांव , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३) 

हे . आर 
१७० पैकी 

० २२ 
१७१ पैकी 

० १० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३०- पौष ६ , शके १९३९ 


अनुसूची -एक – चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


na0ccwe 


१७३ पैकी 
१७४ पैकी 
१७४ पैकी 
२१२ 
२३२ 
२०१/ २ 


एकूण . . 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


याजनाच्या 


रूपाबाब 


रण 


प्रकल्पाचे नाव 


: बाणगांव साठवण तलाव योजना . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


बाणगांव साठवण तलाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ - २०१५ -प्र . क्र . ३- अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


म 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : निरंक 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप . — उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३०- पौष ६ , शके १९३९ 


ना 


ण्याचा 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . १८३४ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्रस्तु -२- भूसं- अका- कावि -६४९ - २०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १८७, दिनांक ०६- ०२- २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअथी , यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

__ आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५ - ४७- २०१५ - २०१६, मौजा उमरखेड , ता . उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . 

गट नं ./ सर्व्हे नं . 
( १ ) ( २) 

हे . आर 


क्षेत्र 


२७७ 


- 


० 


२७९ पै . 


० 


- 


२७९ पै . 


० 


२९१ पै. 


- 


: 


० 


२९१ 


하 


० 


२९१ 


० 


- 


하 


२९० 


하 


० 


2 


२९० 


० 


- 


하 


२९० प . 


० 


- 


० 


:2 


२९० पै . 
२९० पै . 


- 


० 


8 


- 


२८९ 


० 


० 


२८५ पै . 
२८५/१७ 
२८५/१३ 
२८५/१२ 
२८५/ ११ 
२८५ पै . 
२८६ 
३३३ पै . 
३३३ पै . 


९ चौ मी . 
१९६ चौ मी . 
१७ चौ . मी . 
८२ चौ . मी . 


- 


० 


- 


० 


० 


० 


अ- एक -२ ( १५३८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६, शके १९३९ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


२१९ पै . 
२१९ पै . 


० २९ 
००७ 
० १६ 
०००२ 


३३२ पै . 


० 


३३२ पै. 
२२० 
२२१ 
२२२ पै . 
२२२ पै . 


० 


० 


० 


२१३ पै . 


० 


२१३ पै. 


० 


२१२ पै . 


하하하하 
하 
하 
하 
하 
하 


० 


० 


० 


० 


२१२ पै . 
२११ पै. 
२११ पै. 
२११ पै. 
२०८ पै . 
२०८ पै . 


० 


MARMAOMMMMMMMM32ॐॐॐॐॐ3933 


० 


२०७ पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


२०७ पै . 
१६३ पै . 
१६३ पै . 
१६३ पै . 
१६३ पै. 
१६३ पै . 
१५८ 
१५७ 


० 


० 


० 


० 


० 


१५६ 
१५५ 


१५४ पै . 
१५४ पै . 
१५४ पै . 
१५४ पै . 
१५४ पै . 
१५४ पै . 
१५४ पै . 


० ५७ 

००३ 
०००४ 
० १४ 
०३० 
० ०२ 
०३६ 
० ३० 


एकूण . . 


१६ ९००९ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प 

वर्धा- यवतमाळ -नांदेड नविन रेल्वे लाईनचेसार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
: सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई-दळणवळण मार्गाचीनिर्मीती होवून वस्तु , व्यक्तींची वेगवान 

वाहतूक शक्य होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१- २७, २०१७ / अग्रहायण ३० -पौष ६, शके १९३९ 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव उमरखेड , तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
- निरंक - 


अ . क्र . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

___ – निरंक - 


टीप . – उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १८३५ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्रस्तु -२- भूसं - अका- कावि- ६५०-२०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५१ , दिनांक २९ - ०७ - २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यक आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

___ आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ -४७- २०१६- २०१७, मौजा पळशी, ता . उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र 


( २) 


हे . आर 


-Pr»To 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३०-पौष ६, शके १९३९ 


अनुसूची-एक – चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


० 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


하 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


하 


० 


० 


० 


하 


० 


एकूण . . ११४१३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: वर्धा- यवतमाळ -नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई- दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तू , व्यक्तींची वेगवान 
वाहतूक शक्य होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६ , शके १९३९ 


९ 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


Hloo 


अ . क्र . 


गावाचे नाव पळशी, तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
- निरंक - 


अनुसूची -चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप . — उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 


येईल . 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १८३६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .भूसं .- कली- कावि - १२६९ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं .- कावी -३३ -२०१७, दिनांक १७-०१-२०१७ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 


केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यक आहे किंवातिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअथी , यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 


घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ -एक -३ (१५३८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६ , शके १९३९ 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- ४७- २०१५- २०१६ , गाव पळशी , ता . दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


० 


० 


० 


cw- 


० 


एकूण . . 


० ५५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजना . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: उजव्या मुख्य कालव्यावरून निघणा- या लाख लघुपाटाचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ -२०१५-प्र .क्र . ३- अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : निरंक 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


ज्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


११ 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी 


यवतमाळ : 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १८३७ . 

___ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक उविअ- भूसं- एल . ए . क्यु १- ४७ - मक्रमपूर - २०१६- २०१७. - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे — उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४ -प्र. क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ -०१ - २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ) 


य 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये शहापुर ल . पा . योजनांतर्गत प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा 
व लघु कालव्याच्या अतिवाही नालीकरीता उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या 
प्रकल्पासाठी समाजिक प्रभावनिर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच- मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे , की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींचे प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची मा . 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम -( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करीत येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६ , शके १९३९ 


__ त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अकोट यास पदनिर्देशित केले आहे . 


( ३ ) 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु - १- ४७ - मक्रमपूर - २०१६- २०१७, मौजे मक्रमपुर , तालुका अकोट , जिल्हा अकोला . 
सर्वे नं ./ गट नं . अंदाजित क्षेत्र 

प्रकरणाचा तपशिल 
संयुक्त मोजनीनुसार 

( २ ) 
हे . आर 
० .०७ 

शहापुर ल . पा . योजनेअंतर्गत 
प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा व लघु 
कालव्याच्या अतिवाही नालीकरीता 

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 

एलएक्यु- १-४७- मक्रमपुर / २०१६ - २०१७ 
००३ 


००३ 


० 


ॐॐॐॐॐ 


० 


० ०३ 


एकूण . . 


० २७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शहापुर ल . पा . योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा व लघु कालव्याच्या अतिवाही नालीकरीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

शहापुर ल . पा . योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा व लघु कालव्याच्या अंत्यटोकावरील अतिवाही 

नालीच्या खोदकामाच्या अनुषंगाने . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

महाराष्ट्र शासनाचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचेकडील शासन निर्णय लपायो 
२३०३-( ४२६ - ०३ ) लपा -२ , दिनांक २७ ०२- २००४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३८० हे क्षेत्र सिंचन 
योजनेत समाविष्ट असून , प्रकल्पाचे लाभव्ययप्रमाणे१०१ इतके नमूद असून , यासाठी होणारे पाणीसाठी 
३४४६ द . ल . घ . मी . पाणीसिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भूधारक शेतक -यास 
सिचंनाची सोय होऊ शकेल . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा साराश प्रकाशित करण्याचा 
प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ण्याचा 


विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


आकोट : 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७. 


उदय राजपूत , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, आकोट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६, शके १९३९ 


१३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


गुरूवार , डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा .) ( अ. वि .पु .). म . शा . रा ., अ. क्र . २ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक भुसं .- कलि .- कावि - ११८१ - २०१७. 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६-४७ -१४- १५, मौजा -शिंदी या 
प्रकरणातील कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०१७ रोजी पान ४८ , 
अनुक्रमांक ५६५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. संपादित करावयाच्या गट नं ./ क्षेत्रफळामध्ये बदल झाल्यामुळे त्यानुसार संपादित करावयाचे 
गट नं . व क्षेत्र खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत आहे. 

नवीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६- ४७ - २०१५- १६ , गाव शिंदी , तालुका - दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


वतमाळ 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


संपादनाखालील 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


संपादनाखालील 

क्षेत्र 
हे . आर 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


हे . आर 


१६ पैकी 


० 


१७९ 


१७६ 


१५ / १, १५ / १अ 


० ०४ 


w 


0 ०७ 


Mcw-० 


१७/१अ 


0 ०४ 


w 


१६ पैकी 
१५ पैकी 
१७/ १अ 
१३ पैकी 
५८ पैकी 


१३ 


c 


१८८ 
० ३२ 


० ०२ 
१८१ 
१२९ 


m 


५८ / १ 


अ - एक -४ ( १५३८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१-२७, २०१७ / अग्रहायण ३०-पौष ६, शके १९३९ 


शुद्धीपत्र – चालू 


अ . क्र . 


संपादनाखालील 


अ . क्र . 


संपादनाखालील 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


५३ पैकी 


५३ पैकी 


५४ 


५४ 


४९/ १, ४९/ २, ४९ / ३ 
३० / १ 


३१/ १ , ३१/ २ 


३२ 


४९ पैकी 
३० पैकी 
३१ पैकी 
३२ पैकी 
३४ 
३७ पैकी 
६० पैकी 
६१ पैकी 


३४ 


२२ 


३७/ १ , ३७ / २ 
६०/ १, ६० /१अ, ६० / २ 
६१/ १ , ६१/ २, ६१ / ३ , 
६१/ ४ , ६१ / ५ , ६१/ ६ 


२५ 


एकूण . . 


११८६ 


एकूण . . 


११३६ 


टीप . - अनुसूची- दोन , चार , पाच यामधील मजकूरामध्ये कुठलाही बदल नाही . 


यवतमाळ : 
दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१७ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 
यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


